वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी या विद्यापीठास 
परभणी येथील रस्त्यांच्या कामाकरीता 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्युसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२३/प्र. क्र.११४/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०४/१२/२०२३. 


वाचा :- १वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.१२.०४.२०२३. 
२)विद्यापीठ अभियंता, क्र.जा.क्र.सिईएल-१२७४/२०२३, दि.०५.०६.२०२३ 
रोजीचे पत्र. 
३)कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. मकृवि-१२२३/प्र. क्र.११४/७-अ, 
दि.०४/१२/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी अंतर्गत परभणी मुख्यालय येथील 
रस्त्यांची कामे सन २००६ ते २००९ दरम्यान करण्यात आली होती. सदर कामासाठी विभागाने 
निधी करुन दिला होता. सन २०१० नंतर या रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. 
विद्यापीठाच्या अंतर्गत रस्त्यांची मालकी ही विद्यापीठाची असल्याने, रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केली जात नाहीत. परभणी कृषि विद्यापीठातील रस्त्यांची 
सद्य:स्थितीत दुरावस्था झालेली आहे. विद्यापीठातील रस्ते हे विद्यापीठातील मुलभूत सुविधेचा 
भाग असून, या रस्त्यांची दुरुस्ती करणे आवश्‍यक असल्याने, परभणी विद्यापीठाच्या 
मुख्यालयातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करुन निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव विद्यापीठ अभियंता,वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी यांनी संदर्भ क्र.१ अन्वये शासनास सादर केला आहे. त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात, मागणी क्र. डी-३, ०१, पीक संवर्धन, १२०, इतर 
संस्थांना सहाय्य, (००)(०९) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) २४१५ ०१०५, या लेखाशीर्षांतर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या 
बाबीकरीता रु.४०००.०० लाख तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. सदर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीमधून वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी येथील अंतर्गत रस्त्यांसाठी 
खालीलप्रमाणे एकूण रु.८,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये आठ कोटी फक्त) एवढे अनुदान वितरीत 
करण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशील पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात 
आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र. क्र.११४/७-अ, 


(रु.लाखात) 
अ. लेखाशिर्ष/ प्रशासकीय मान्यता | प्रशासकीय या शासन 
क्र. उद्दीष्ट आदेश मान्यता किंमत  । निर्णयान्वये वितरीत 
(अनावर्ती) करावयाचे अनुदान 
१ मागणी क्र. डी-३, ०१, पीक | शा.नि.क्र.मकृवि १४७५.२६ ८००.०० 
संवर्धन, १२०, इतर संस्थांना | १२२३/प्र.क्र.११४/७-ओ 
सहाय्य, (00)(08) वसंतराव । दि. ०४/१२/२०२३ 
नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठास सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) 
२४१५ ०१०५ 
३५, भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरिता अनुदान 
एकूण १४७५.२६ ८००.०० 
२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शातींच्या अधीन राहून वितरीत 
करण्यात येत आहे. 
१) वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 


अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


2) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार 
असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / 


योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


३) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. 
याबाबत विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. 
तसेच, महसूली उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

४) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता 
१९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेडा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम 
अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात 
यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु 


नये. 


५) उपलब्ध निधीतून, आवश्‍यक कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून कामे करण्यात यावीत. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व शार्तीचे 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र. क्र.११४/७-अ, 


३. याप्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली 
मंजूर केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

४. सहायक लेखाअधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी या आहरण 
व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान कृषि विद्यापीठाचे 
संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


५. हे आदेश, महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१), १९७७ मधील, परिच्छेद १४२ व 
१४४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच, वित्त विभागाच्या 
दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१२०४१८५३३५११०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
A T | HA DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b693d97 5fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1e8bda9b459 
£85f75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=DA026E85AE8CBB4E3C2ACDBECBBF2F6D6CB 
M A H AV A T | | OAEGEDSC1E544834901 1 9EEO456AD, cn=PRATIBHA 
MADHAV PATIL 


Date: 2023.12.04 19:11:21 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
२. कुलगुरु / कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
३. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
४. नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
५. सहायक लेखाअधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी / उपकोषागार अधिकारी, परभणी. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१०.उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
११.कक्ष अधिकारी २-अे, कृषि व पदुम विभाग, HATHA, मुंबई yoo ०३२. 
१२. कार्यासन ७-अ (निवडनस्त), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


